राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या 
संगणकीकरण प्रकल्पाकरिता येणा-या 
खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक- बीजीटी-१०१६/प्र.क्र.२०१/ राउशु-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:-०७ फेब्रुवारी, २०१७. 


वाचा: 
१) शासन निर्णय सा.प्र.वि. क्र. सीओएम १००१/प्र.क्र.१७४/०१/, दि. २९.१०.२००१. 
२) शासन निर्णय गृह विभाग क्र. बीजीटी १००८/प्र.क्र. १७१/इएक्ससी-४, दि. ०३.०२.२०१०. 
३) शासन निर्णय सा.प्र.वि. क्र. मातंस २०११/प्र.क्र.१२५/३९, दि. २३.०९.२०११. 
४) संगणकीकरण प्रकल्प अंमलबजावणी समिती दि. २३.०९.२०१६ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
५) वित्त विभाग झासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, दि. १७.०४.२०१५. 
६) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क यांची दि. १४.१२.२०१६ व दि. २७.०१.२०१७ रोजीची पत्रे. 

ज्ञापन: 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये शासकीय कामकाजाचे संपूर्ण 
संगणकीकरण करण्यासाठी कार्यपद्धती विहीत करण्यात आलेली आहे. सदर कार्यपद्धतीनुसार, राज्य उत्पादन 
शुल्क विभागाचे संगणकीकरण करण्यासाठी गृह विभागाच्या संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त, 
राज्य उत्पादन शुल्क यांचे अध्यक्षतेखाली प्रकल्प अंमलबजावणी समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. 


सदर प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या दि. २३.०९.२०१६ रोजीच्या बैठकीमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क 
विभागाच्या संगणकीकरण प्रकल्पा संदर्भात येणाऱ्या खालीलप्रमाणे खर्चास सदर समितीने मंजूरी दिलेली आहे. 
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या संगणकीकरण प्रकल्पाकरिता दरमहा करावयाचा खर्च (TEA क्र. १). 


Sr.No | Payment category Charges (Excluding Payment 
Frequency 
taxes) 
1. Toll Free Call Charges Rs.1.95 per 60 pulse Monthly 
Zz. Toll Free Monthly Rental Rs.6,000 Monthly 
3. Suvidha Portal Utilization Rs.10,000 Monthly 
Charges for 250 Users 
@Rs.40/- 
Total | Rs. 16,000 plus monthly 
Toll Free Call Charges 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-१०१६/प्र.क्र.२०१/ राउशु-१ 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या संगणकीकरण प्रकल्पाकरिता एकावेळेस करावयाचा खर्च (THA क्र. २). 


Sr.No | Payment category Charges Payment Frequency 
(Excluding 
taxes) 
1. Toll Free Platinum No.(One Rs.25,000 | One time Cost to be 
time Cost) Paid at the start of the 
Project 
2. VTS (One time Cost) As per mentioned in 
a) Web applications Rs.2,00,000/- | the Proposal 
b) Satellite imagery integration Rs.1,60,000/- 
c) Geo fencing Rs.1,80,000/- 
d) GPS devices integration Rs.1,80,000/- 
e) MIS reporting Rs.1,80,000/- 
3. Mobile Application Rs. 2,00,000/- | As per mentioned in 
the Proposal 
Development 
Total [1+2+3] Rs.11, 25,000/- 


आता उपरोक्त खर्चास मान्यता देण्याबाबत आयुक्त, राउशु यांनी संदर्भ क्र. ६ येथील पत्रान्वये शासनास 
विनंती केलेली आहे. 


तरी, आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क कार्यालयाने संदर्भ क्र. ६ येथील पत्रान्वये शासनास केलेल्या 
विनंतीच्या अनुषंगाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या संगणकीकरण प्रकल्पा करिता येणाऱ्या उपरोक्‍त खर्चास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या संगणकीकरण प्रकल्पाकरिता दरमहा होणारा खर्च (तक्ता क्र. १ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे) मागणी क्र. बी-२,२०३९ राउशु (००) ००१, संचालक व प्रशासन (०१) आयुक्तांचे कार्यालय 
(३१)(०१) आयुक्‍त कार्यालय आस्थापना दत्तमत्त (२०३९००१४)-०६ दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क यावरील खर्च 
या लेखा शिर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०१६-१७ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातुन भागविण्यात येईल. 


राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या संगणकीकरण प्रकल्पाकरिता एकावेळेस होणारा खर्च (TEA क्र. २ 
मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे) मागणी क्र. बी-२,२०३९ Wa] (००) ००१, संचालक व प्रशासन (०१) आयुक्तांचे कार्यालय 
(३१)(०१) आयुक्‍त कार्यालय आस्थापना दत्तमत्त (२०३९००१४)-१७ संगणकावरील खर्च या लेखा शिर्षाखाली 
खर्ची टाकून सन २०१६-१७ या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातुन भागविण्यात येईल. 


प्रस्तुत ज्ञापन शासन निर्णय वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/विनियम, 


भाग-२, दि. १७.०४.२०१५ मधील अ.क्र. २७-अ येथील नियम क्र. ७६ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीजीटी-१०१६/प्र.क्र.२०१/ राउशु-१ 


प्रस्तुत शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१७०२०७१२५८०२१२२९ असा आहे. सदर ज्ञापन डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


०७८ ww A -5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Dilip J Shedmekhe 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


sis ou=Section Officer, postalCode=400032, 

| Ip st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5¢22eb48b36977859e2ada92f0345 
98ccObc8511f0527da968636a6b9d9e 1 OFO, 


S h d kh serialNumber=5603a72ffdb1 ef7b928b7c0a6 
7 e aa e 7 e 41bd1c8ef4b36aa6a8fd21a8627 1888a24f98 
03, cn=Dilip J Shedmekhe 
Date: 2017.02.07 13:00:27 +05'30' 


(दि. ज. शेडमेखे) 
कक्ष अधिकारी, गृहविभाग, महाराष्ट्र शासन. 


अ.मु.स. RS) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय मुंबई. 

सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल-१/२ (लेखापरिक्षा/लेखाअनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


. संचालक, (अंमलबजावणी व दक्षता), राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


निवडनस्ती (राउशु-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


